सन २०२३-२४ साठी जिल्हा व तालुका 
क्रीडा संकुलांच्या परिरक्षणाकरीता निधी 
वितरीत करणेबाबत-(लेखाशीर्ष-२२०४ ३१२) 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक-राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/क्रीयुसे- 
१, दिनांक २६ मार्च,२००३. 

२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.ताक्रीसं/देदुनिमा/निवि/२०२३-२४/का-९/--दिनांक 
१४.०९.२०२३ चे पत्र. 

३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.ताक्रीसं/देदुनिमा/निवि/२०२३-२४/का-९/--दिनांक 
०५.०१.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण, २००१ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यामध्ये क्रीडाविषयक पायाभूत 
सुविधा निर्माण करणे, राज्यातील नागरिक व खेळाडूंना सराव, प्रशिक्षणासाठी विभाग, जिल्हा व 
तालुका स्तरावर क्रीडा संकुलांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या संकुलांच्या दैनंदिन 
परिरक्षणाकरीता/देखभाल व दुरुस्तीकरीता, संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन 
निर्णयातील, परिच्छेद-२ व ६ मधील तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे परिरक्षण (देखभाल दुरुस्ती) निधी 
अनुज्ञेय आहे :- 


अ.क्र संकुलाचा प्रकार । प्रथम वर्षाकरिता | द्वितीय वर्षाकरिता | तृतीय वर्षाकरिता | 
cs विभागीय क्रीडा संकुल १५.०० लाख १२.५० लाख १०.०० लाख 
२  । जिल्हा क्रीडा संकुल १०.०० लाख ७.५० लाख ५.०० लाख 
३ | तालुका क्रीडा संकुल प्रतिवर्षी ३.०० लाख 


२. राज्यातील विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलाच्या दैनंदिन परिरक्षणाकरीता 


/देखभाल व दुरुस्तीकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता जिल्हा क्रीडा संकुलाचे 


परिरक्षण, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळी रु.२५००.०० लक्ष इतकी तरतूद 


अर्थसंकल्पीत आहे. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलांच्या दैनंदिन परिरक्षणासाठी एकूण 


रु.२८७.९५२ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने 


आव्यक खर्चासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता मागणी क्र.ई-३, 
२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, (१६)(०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे परिरक्षण (कार्यक्रमांतर्गत योजना), 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-५३१२ या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षाकरीता, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १२.०४.२०२३ मधील निर्देशांनुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया व परिशिष्ट-ब मधील तालुका 
क्रीडा संकुलांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार परिरक्षणाकरीता एकूण रु.२,८७,९५,२००/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी, सत्त्याऐंशी लक्ष, पंच्याण्णव हजार, दोनशे फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. संकुलांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी/परिरक्षणासाठी अनुदान वितरीत करताना खालील अटी 
व शर्ती लागू राहतील:- 


(आ प्रतिवर्षी तालुका क्रीडा संकुलाच्या देखभालीसाठी अनुज्ञेय असलेले अनुदान व क्रीडा 
संकुलास प्राप्त होणारे उत्पन्न या दोघांमधील फरकाची रक्‍कम ही परिरक्षण अनुदान म्हणून 
संकुलास मंजूर करण्यात यावी. 


(ब) संकुलाचा विमा उतरविताना प्रामुख्याने केंद्र शासनाचा उपक्रम असणाऱ्या विमा कंपनीकडून 
संकुलांना विमा संरक्षण घेण्यात यावे. 


(क) या योजनेसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळणा-या अनुदानाचे वितरण शासन मान्यतेने संकुल 
समितीस करण्यात यावे. 


३. क्रीडा संकुलांना परिरक्षणाकरीता /देखभाळल व दुरुस्तीसाठी निधी वितरीत करताना 
खालील बाबींची पुर्तता करण्यात यावी:- 


उपरोक्त मंजूर परिरक्षण/ देखभाल-दुरुस्तीसाठी मंजूर निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य 
निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याच 
वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेऊ नये. 


॥. राज्य शासनाकडून निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, परिपत्रक, दिनांक १२.०४.२०२३ व 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले वित्त विषयक विविध आदेठा/नियम/ 
शासन निर्णय व वित्तीय अधिकार नियमावली यांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. 


॥. वितरीत निधीच्या विनियोगाबाबत आवऱयक उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत 
सादर करण्यात यावे. 


४ वरील बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता, मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान 
SANT २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१६) (०३) जिल्हा क्रीडा संकुलांचे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


परिरक्षण (कार्यक्रम) (२२०४ ५३१२), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


५. यासंदर्भात, जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुल समितीच्या प्रशासकीय खर्चासाठी प्रत्येक 
जिल्हयापुढे दर्शविलेल्या मंजूर रक्‍्कमेकरीता, संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, परिपत्रक, दिनांक १२.०४.२०२३ अन्वयेच्या तरतूदीनुसार 
व वित्तीय अधिकारांतर्गत वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त अधिकारांतर्गत किंवा प्रशासकीय विभागाला वेळोवेळी वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१ ७५४४८२३६२१ असा आहे. हा STS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY GANPAT SHELAR 
सोबत ढ DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
बत ढ वरीलप्रमाणे . S A N J AY G A N Pp AT EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

4.20=263b4f9b2e6c74651f520c2fda02e43e5c68ece3f63b26254 

5909eca09ef8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
INumber=9FEE463E9A 120COFE4A979C39EF4EASA86874B4890 

68592B7CD6DF112D6573CD, cn=SANJAY GANPAT SHELAR 

Date: 2024.01.24 17:54:11 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मा.राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

) संबंधित सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१३) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


(शा.नि., क्र.संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२३/क्रीयुसे-१, दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र) 


परिशिष्ट-अ 


सन २०२३-२४ या वर्षासाठी परिरक्षण अनुदान मंजूर केलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलांची यादी. 


जिल्हा 


संकुलाचे नांव 


मंजूर अनुदान 


गोंदिया 


जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया 


५,००,०००/- 


एकुण 


५,००,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


परिशिष्ट- ब 


सन २०२३-२४ या वर्षासाठी परिरक्षण अनुदान मंजूर केलेल्या तालुका क्रीडा संकुलांची यादी. 


अक्र जिल्हा अ. तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय मंजूर 
क्र. मानधन देय इतर देय एकुण देय अनुदान 
अनुदान अनुदान अनुदान 
it १_| २ ३ कका वाकां 4 & शिका ८ 
१ मुंबई उपनगर १ कुर्ला ११००००.०० १९००००.०० | 300000,00 4Q2000,00 
२ अंधेरी १२०००,०० 290000,00 222000 ,00 
२ रायगड ३ | माणगांव ८४०००.०० ७२०००.०० १५६०००.०० ११६६८००.०० 
४ | पेण १५८४००.०० | ९४०००.०० २५२४००.०० 
G | तळा १४४०००.०० १५६०००.०० 300000,00 
& रोहा १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
७ | सुधागड २३८४००.०० १२००००.०० १५८४००.०० 
=| नाशिक नांदगांव १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० ३६६९०००.०० 
येवला १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
qo नाशिक १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
११ इगतपुरी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
१२ | निफाड २४०००.०० १८८०००.०० | २१२०००.०० 
१३ देवळा [०.०० | १४४०००.०० १४४०००.०० 
१४ | कळवण १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
१५ | सुरगाणा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
१६ मालेगाव 1०.०० | ३०००००.०० ३०००००.०० 
१७ | चांदवड 1०.०० | १४५०००.०० १४५०००.०० 
१८ | त्र्यंबकेश्वर १५८४००.०० १४१६००.०० | ३०००००.०० 
१९ | सटाणा (बागलाण) poco | १६८०००.०० १६८०००.०० 
२० पेठ १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
२१ दिंडोरी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
1 पुणे २२ | बारामती १३२०००.०० १६८०००.०० ३०००००.०० 4Z00000,00 
23 खेड -राजगुरु १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
नगर 
२४ इंदापुर १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
अ.क्र जिल्हा अ. तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय । तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय मंजूर 
क्र. मानधन देय इतर देय एकुण देय अनुदान 
अनुदान अनुदान अनुदान 
ae] २ ३ ae 2... 4 & = Ore ८ 
पुणे २५ | आंबेगाव १५८४००.०० | १४१६००.०० | ३०००००.०० 
२६ मुळशी १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
२७ पुरंदर १४४०००.०० १५६०००.०० ३०००००.०० 
षु सिधुदुर्ग २८ वेंगुर्ला ११००००.०० १९००००.०० ३०००००.०० ६०००००.०० 
२९ कुडाळ १२३२००.०० १७६८००.०० ३०००००.०० 
६ उस्मानाबाद ३० तुळजापुर १५६८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 9200000,00 
39 | उमरगा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
32 Hog १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


33 भुम १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
9 नागपुर ३४ | उमरेड १५८४००.०० | १४१६००.०० | ३०००००.०० ३७८९०००.०० 
३५ कुही ९८४००.०० १९००००.०० २८८४००.०० 
३६ भिवापुर ११८८००.०० १८१२००.०० ३०००००.०० 
३७ | सावनेर १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० 
3¢ fr १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
३९ | उत्तर नागपुर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
go | नरखेड १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
४१ | काटोल १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० 
४२ | रामटेक १५८४००.०० | १४१६००.०० | ३०००००.०० 
४३ मौदा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
४४ नागपुर ग्रामीण १०५६००.०० १२५०००.०० २३०६००.०० 
४५ पारठिवनी 1०.०० | ८५०००.०० ८५०००.०० 
४६ कळमेश्वर [०.०० | १८५०००.०० १८५०००.०० 
४७ | कामठी १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
८ गडचिरोळी । ४८ | अहेरी १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० १८०००००.०० 
४९ सिरोचा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
ष्ठ आरमोरी १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
५१ | वडसा-देसाईगंज | १५८४००.०० | १४१६००.०० | 30000000 
GQ मुलचेरा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
43 एटापल्ली (9२०००.०० २२८०००.०० ३०००००.०० 
९ चंद्रपूर ५४ | ब्रम्हपुरी १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० ३८४८४००.०० 
GY भद्रावती १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
UG सिदेवाही १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
4g चिमुर १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
GC वरोरा १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
YS गोडपिपरी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
६० | मुल १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
६१ पोभुर्णा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
६२ | बल्लारपुर १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० 
अ.क्र जिल्हा अ. तालुका तालुकानिहाय | तालुकानिहाय । तालुकानिहाय | जिल्हानिहाय मंजूर 
क्र. मानधन देय इतर देय एकुण देय अनुदान 
अनुदान अनुदान अनुदान 
ic २ ३ 1. ee 4 & | 8 ८ 
चंद्रपूर ६३ | राजुरा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
६४ कोरपना १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
६५ | नागभीड १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
६६ सावली ९८४००.०० १५००००.०० २४८४००.०० 
१० भंडारा ६७ लाखांदुर १२००००.०० १८००००.,०० 300000,00 800000,00 
६८ साकोली 432000,00 १६८०००.०० 300000,00 
६९ ळाखनी 432000,00 १६८०००.०० 300000,00 
११ गोदिया (go देवरी १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 २४०००००,०० 
७१ सडक अजुनी १५८४००.०० | १४१६००.०० | ३०००००.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-३०२४/प्र.क्र.२२/क्रीयुसे-१, 


७२ | तिरोडा १५८४००.०० | १४१६००.०० । ३०००००.०० 
७३ आमगांव १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
७४ | गोरेगाव १५८४००.०० | १४१६००.०० | 300000,00 
७५ | गोदिया कामठा १५८४००.०० १४१६००.०० | 300000,00 
७६ | सालेकसा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
७७ | अर्जुनी/मोर १५८४००.०० | १४१६००.०० | ३०००००.०० 
१२ वर्धा ७८ | आवी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० ९०००००.०० 
(9९ आष्टी १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
८० देवळी १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
१३ यवतमाळ ८१ | पांढरकवडा 1०.०० | 300000,00 300000,00 3000000,00 
८२ | उमरखेड १३४४००.०० १६५६००.०० ३०००००.०० 
८३ | दारव्हा 920000,00 9Z0000,00 300000,00 
C8 पुसद १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
८५ वणी १३२०००.०० १६८०००.०० ३०००००.०० 
८६ नेर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
AU) राळेगांव 920000,00 १८००००,०० 300000,00 
८८ | आर्णी ८६४००.०० २१३६००.०० ३०००००.०० 
८९ महागांव १४६४००.०० १५३६००.०० 300000,00 
९० दिग्रस १२००००.०० १८००००.,०० 300000,00 
48 बुलढाणा ९१ | मेहकर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० २७०००००.०० 
९२ चिखली १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
83 मलकापुर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
Sv खामगांव १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
९५ | देऊळगांव राजा १५८४००.०० १४१६००.०० | 300000,00 
९६ सिदखेड राजा ९८४००.०० २०१६००.०० ३०००००.०० 
९५७9 मोताळा १५८४००.०० १४१६००.०० 300000,00 
Sc संग्रामपुर १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
र्र बुलढाणा १५८४००.०० १४१६००.०० ३०००००.०० 
एकूण १३१८२०००.० | १५११३२००.० | २८२९५२००.० २८२९५२००.०० 
० ० ० 
परिशिष्ट- अ + परिशिष्ट-ब = एकूण रक्कम. 
रु. ५,००,०००/- + रु.२,८२,९५,२००/- 3 रु. २,८७,९५,२००/- 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी, सत्त्याऐंशी लक्ष, पंच्च्याण्णव हजार, Gal फक्त) 


SANJAY GANPAT 


SHELAR 


Digitally signed by SANJAY GANPAT SHELAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=263b4f9b2e6c71465 1f520c2fda02e43e5c68ece3f63b2e254e5c909eca09 


‘ef8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9FEE463E9A 1 20COFE4A979C39EF4EA5A86874B489068592B7CD6 


DF112D6573CD, cn=SANJAY GANPAT SHELAR 
Date: 2024.01.24 17:54:46 +05'30' 


(संजय BEAR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


